१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र 
अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील रुग्णालयाची 
इमारत नियोजित वापराच्या दृष्टिकोनातून 
कार्यान्वित करण्यासाठी अत्यावश्‍यक विविध कामे 
करण्याबाबतचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
व निधी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.३४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी,२०२२. 


वाचा:-सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकःसंआसे/ कक्ष- 
३/टे-६/स्रीरुअंबाजोगाईबांधकाम /१०९०-९१/२१, दि.२८.०१.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील रुग्णालयाची 
इमारत नियोजित वापराच्या दृष्टिकोनातून कार्यान्वित करण्यासाठी अत्यावःयक विविध कामे जसे 
अग्निप्रतिबंधक उपाय योजना,बाहय पाणी पुरवठा व्यवस्था, पंप हाऊस वॉटर स्टोअरेज ca, 
बाहयविद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते व नाली बांधकाम, शव विच्छेदनगृह, उद्घाहन इ. कामाच्या रु. १४९६ लक्ष 
इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि.अंबाजोगाई,जि.बीड यांनी तयार केले असून ते 
सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. तथापि, सदरील अंदाजपत्रक अधिक्षक अभियंता IDW यांनी 
तपासणी करुन Revised Recapulation Sheet नुसार सदर कामाचे रु. १४२७.५५ लक्ष प्रस्तावित केले 
आहे. तथापि, सदर कामाचे रु. १४२१.९३ लक्ष इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांनी प्रस्तावित केळे आहे. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील रुग्णालयाची 
इमारत नियोजित वापराच्या दृष्टिकोनातून कार्यान्वित करण्यासाठी अत्यावयक विविध कामे “परिशिष्ट अ 
मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी तपासणी करुन 


शासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.3४/ आरोग्य-४ 


दिल्याप्रमाणे रु. १४२१.९३ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 
२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र. ६०/इमा-२, दि. 
०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WRT करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रीक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमुद सर्व कामांसाठी 
एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

६) क्षेत्रीय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवड्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 
वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या त्या 
भागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

७) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

९) नियोजन विभागाच्या दि. ११/०६/२०१८ च्या शासन निर्णयातील सुत्रानुसार नवीन बांधकाम हाती 
घेण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 

१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि. १७/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनेतीळ सुचना 
क्र. १ नुसार सदर इमारतीचे बांधकाम करतांना फायरसेफ्टी नॉर्म्सनुसार रुग्णालयातील इमारतीचे 
Planning National Building Code Vol-9 मधील पार्ट -४ फायर अन्ड सेफ्टीनुसार केलेले 
असल्याबात खातरजमा करावी. त्यानुसार अंदाजपत्रक व नकाशे संबंधित मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य /विद्युत) यांचेकडून तपासून घेण आव्यक आहे. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शछासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.3४/ आरोग्य-४ 


3: सदर बांधकामांवरील खर्च “ लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०१ नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११० रुग्णालये व दवाखाने, (१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना - 
इमारती, (००)(०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५८४४१०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd7699 
8906ed5012a776fbe5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD 


1FF33CD1AD8C6B9, 


serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCF 
BB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887B0 
AADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 

Date: 2022.02.11 13:50:55 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 

८. महालेखापाल, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (आरोग्य-३) सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ३पैकी३ 


Hospital ip 


"-वाटिप्शेच्ट - cat 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Additional Work for Construction 100 Bedded Womens Hospital & NICU Centre Building of Ambejogai 


jogai, Dist - Beed (Dedicated COVID Hospi 
RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 


Rs Per Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum 


ESSENTIAL ITEMS (Components 


1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Hospital Building 


(b) Rain/ Roof Water Harvesting 


7०७8०4२ ८७ Sub Total 


20,43,366 
Sub Total (b) te ed 20,43,366 
2 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2) 


Electrification Internal 5% of (a) 


External 0 


6% of (a) 


Fire Fighting Arrangements etc. 


As per detailed estimate 


1,19,17,829 


Sub Total (3) 1,19,17,829 


> 


MISCELLANEOUS ITEMS 


(i) | Road & Drains (As per detailed estimate) 2,23,71,847 
(ii) | Post Mortem (As per detailed estimate) 73,17,052 
(iii) Nursing Station Aluminium Partition, Bio 74.97.613 
Waste Room (As per detailed estimate) eee 
Sub Total (B) 3,71,86,512 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) oe 


a 
= 
= 
> 
MN 
NI 
So 
a 


(C) |OPTIONAL ITEMS 


Water Main 
etc. 


torage, and pump house, bore well 


As per detailed estimate 1,28,82,029 


3 |Lifts and external electrical work As per detailed estimate 3,88,61,623 


As per detailed estimate 1,17,80,124 


is — == 0 6,35,23,776 
Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 11,46,71,483 
ae 


4 |External Pipeline and Motor Pump 


Sub Total (C) 


(iii) Labour Insurance 0.5% on (P) 5,73,357 
(iv) Addl PMC Charges 1.5% on (P) 17,20,072 
Sub Total (D) ee “१ 2,75,21,155.920 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 14,21,92,639 


Say Rs. Lakhs 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Page | 


